RNINo.MAHBILL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ६१ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १२७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 


वन्यजीव ( संरक्षण) अधिनियम , १ ९ ७२ . 

क्रमांक डब्ल्यूएलपी . ०३१५/ प्र.क्र .७६ / फ- १.- ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या क्षेत्राला ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) परिस्थितीकीय, प्राणीजातीय, वनस्पतीजातीय , भूरूपीकीय , नैसर्गिक व प्राणीशास्त्रविषयक पुरेसे महत्त्व 
असल्यामुळे त्यामधील वन्यजीवाचे संरक्षण, त्याची पैदास व वाढ करण्याच्या प्रयोजनासाठी व त्याच्या पर्यावरणासाठी या क्षेत्राचा एका अभयारण्यात 
समावेश करणे महाराष्ट्र शासनास इष्ट वाटते ; 


त्याअर्थी , आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १ ९ ७२ ( १९ ७२ चा ५३) चे कलम १८ व कलम १८ बी चे उप -कलम (१ ) व ( २) या 
बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 


( अ) “ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य या नावाने ओळखले जाणारे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र गठीत 
करण्याचा आपला इरादा घोषित करीत आहे. आणि उक्त अनुसूचीत जाहीर केल्याप्रमाणे त्याच्या हद्दी सीमांकीत करीत आहे; आणि त्या 
प्रयोजनासाठी 


( ब) प्रस्तावित “ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य ” अधिसूचित करण्यासाठी उक्त क्षेत्रातील जमिनींमध्येकिंवा त्यावर कोणत्याही व्यक्तीच्या 
नावे असलेल्या कोणत्याही अभिकथित अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती यांची चौकशी करण्यासाठी व ते निश्चित करण्यासाठी आणि उक्त 
अधिनियमाची कलमे १९ ते २५ ( दोन्ही धरून) या अन्वये तरतूद केली असेल तशीच कार्यवाही करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी म्हणून, उप विभागीय 
अधिकारी, मुंबई उपनगर, जिल्हा मुंबई उपनगर यांची नियुक्ती करीत आहे. 


( १ ) 


भाग चार - अ - १२७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६ , 


शके १ ९ ३७ 


अनुसूची 
मुंबई उपनगर जिल्हयातील “ ठाणे खाडी फ्लेमिंगों ” अभयारण्याची स्थिती आणि हद्दी : 


१ . 


अभयारण्याचे नाव 


ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य 


२ . 


वन विभागाचे नाव 


: मुंबई कांदळवन संवर्धन घटक 


३ . 


मूळ 

प्रादेशिक वन विभागाचे नाव 


ठाणे वन विभाग 


४. जिल्ह्याचे नाव 


: मुंबई उपनगर 


५ . 


अभयारण्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्राचा तपशील : 


अ.क्र . 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


सर्वे क्रमांक /सिटी सर्वे क्रमांक 


क्षेत्र ( हे. मध्ये ) 


शेरा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१ 


मुंबई 


कुर्ला 


मुलुंड 


नवीन १३२७ 


१४३.१६ 


खाडी लगतचा 
पश्चिमेकडील भाग 


उपनगर 


२ 


नवीन २० ९ 


२५७.३५ 


नवीन १०४ ९ 


९४.९ २ 


विक्रोळी 
भांडुप 
कांजूर 
मंडाले 


४ 


नवीन १३५१ 


२६४.८७ 


५ 


३४.५०० 


२८.९ ५ 


स.नं. ९ १ पैकी. (सि.स.नं. १ पैकी ) 
स.नं. ८ ९ पैकी ( सि.स.नं. २ ) 
स.नं. ९० पैकी (सि.स.नं. ३ ) 
स.नं. ९ १ पैकी (सि.स.नं. ४ ) 
स.नं. ८० पैकी ( सि.स.नं. ६ ) 


१४.७२० 


१०.७३० 


१५.२६० 


०.५४० 


नवीन ८२ 
नवीन ८३ 
नवीन ८४ 


०.० ९ ० 


३०.९ ४८५ 


एकूण 


८ ९ ६.०३८५ 


६ 


७ ९ ४.४८७ 


खाडी क्षेत्र 


मुलुंड, विक्रोळी, 
भांडुप, कांजूर , 
मंडाले 


एकूण 


१६ ९ ०.५२५५ 


“ठाणे खाडी फ्लेमिंगो ” अभयारण्यात समाविष्ट होणारे खाडी लगतचे पश्चिमेकडील क्षेत्र 


८ ९ ६.०३८५ हे . 


खाडी क्षेत्र ( महसूल क्षेत्र ) 


७ ९ ४.४८७ हे . 


एकूण 

क्षेत्र 


१६ ९ ०.५२५५ हे . 


किंवा 


१६.९०५ चौ.कि.मी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६ , 


शके १ ९ ३७ 


ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या चतुःसिमा 


गाव / स.नं . 


उत्तर 


पूर्व 
( ३ ) 


दक्षिण 
( ४ ) 


पश्चिम 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


मौजे मुलुंड नवीन १३२७ 


मौजे कोपरीची शीव 


खाडी 


मौजे भांडुपची शीव 


सि.स.नं. १३२१ , १३२० , 


१३१ ९ , १३१८ 


मौजे विक्रोळी नवीन २० ९ 


मौजे कांजूर शीव व खाडी 


खाडी 


खाडी 


सि.स.नं. १ 


मौजे नाहूरची शीव 


खाडी 


खाडी 


स.नं .६३ 


मौजे भांडुप नवीन १०४ ९ 
मौजे कांजूर नवीन १३५१ 


मौजे भांडुपची शीव 


खाडी 


विक्रोळीची शीव 


स.नं .२७५ 


खाडी 


खाडी 


सि.स.नं. ६ पैकी 


सायन - पनवेल महामार्ग 
आणि तुर्भे गावाची शीव 


मंडाले स . नं . 
९ १ पैकी ( सि.स.नं. १ पैकी ) 
स . नं . ८ ९ पैकी, (सि.स.नं. २ ) 
स . नं . ९० पैकी , (सि.स.नं. ३ ) 
स . नं . ९१ पैकी , (सि.स.नं. ४ ) 
स . नं . ८० पैकी , (सि.स.नं. ६ ) 
नवीन ८२, नवीन ८३ 


नवीन ८४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रकाश महाजन , 


शासनाचे सहसचिव 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, 


शके १ ९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 6th August 2015 


NOTIFICATION 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT, 1972 . 

No. WLP . 0315 /CR - 76 / F - 1.- Whereas , the Government of Maharashtra considers that the 
area described in Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said area ” ) being the 
area other than the area comprised in a reserved forest by reasons of its adequate ecological, 
faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance for the purpose of protecting , 
propagating and developing wild life therein and its environment, shall be a sanctuary ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of section 18 
and section 18B of the Wild Life ( Protection ) Act, 1972 (53 of 1972 ), and of all the powers enabling 
it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby, — 

( a ) declares its intention to constitute the said area as a Sanctuary to be known as the " Thane 
Creek Flamingo Sanctuary” and defines the limits thereof as set out in the said Schedule ; and 

(6 ) appoints the Sub -Divisional Officer, Mumbai Suburban District to act as the Collector 
under the said Act to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights of any 
person in or over the land within the limits of the said area and proposed to be notified as " Thane 
Creek Flamingo Sanctuary " as provided under sections 19 to 25 (both inclusive) of the said Act : 


Schedule 


.. 


.. 


Situation and limits of the “ Thane Creek Flamingo Sanctuary ” in Mumbai Suburban District. 
1. Name of the Sanctuary 

Thane Creek Flamingo Sanctuary 
2. Name of the Division 

: Mumbai Mangrove Conservation Unit 
3. Name of original Forest Division : Thane Forest Division 
4. Name of Districts 

Mumbai Suburban District 
5. Particulars of area to be included in the Sanctuary : 
Sr. District Tahsil 

Village Survey Number / 

Area in ha . Remarks 
No. 

City Survey Number 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) (5 ) 

( 6 ) 

( 7 ) 


.. 


1 


Mulund 


New 1327 


143.16 


Mumbai Kurla 
Suburban 


Area along 
western side 

of creek 


2 


New 209 


257.35 


3 


New 1049 


94.92 


Vikhroli 
Bhandup 

Kanjur 
Mandale 


4 


264.87 


5 


34.500 


28.95 


New 1351 
Survey Number 91 Part 

(City Survey Number1 Part) 
Survey Number 89 Part 

(City Survey Number 2 ) 
Survey Number 90 Part 

(City Survey Number 3 ) 
Survey Number 91 Part 

(City Survey Number 4 ) 
Survey Number 80 Part 
(City Survey Number 6 ) 


14.720 


10.730 


15,260 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ७, २०१५ / श्रावण १६, 


शके १ ९ ३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


New 82 


New 83 
New 84 


0.540 

0.090 
30.9485 


Total 


896,0385 


. 


O 


6 


794.487 


Area of 
creek 


Mulund , 
Vikhroli, 
Bhandup, 
Kanjur, 
Mandale 


Total .. 1690.5255 ha . 


.. 


Area along western side of creek 
Creek Area (Revenue Land ) : 

Total 


896.0385 Ha . 
794.487 Ha 
1690.5255 Ha. or 
16.905 Sq . Km . 


.. 


Boundaries of proposed " Thane Creek Flamingo ” Sanctuary : 


North 


East 


South 


West 


Village /City 
Survey Number 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Mulund New1327 


Creek 


Village Boundary 
of Kopari . 


Village Boundary 
of Bhandup 


City Survey 
Number 1321, 
1320 , 1319, 1318 . 
City Survey 
Number 1 . 
Survey Number 63 


Vikhroli New 209 


Creek 


Creek 


Bhandup New 1049 


Creek 


Creek 


Village Boundary of 
Kanjur and Creek . 
Village Boundary 
of Nahur. 
Village Boundary 
of Bhandup . 
Creek 


Kanjur New 1351 


Creek 


Village Boundary 
of Vikhroli . 
Sion - Panvel 
Highway , Village 
Boundary of Turbhe 


Survey Number 
275 . 
City Survey 
Number 6 Part. 


Creek 


Mandale Survey No. 91 
Part (City Survey Number 
1 Part ) 
Survey Number 89 Part 
(CTS No. 2 , ) 
Survey Number 90 Part 
(City Survey Number 3 ,) 
Survey Number 91 Part 
(City Survey Number 4 ,) 
Survey Number 80 Part 
(City Survey Number 6 ,) 
New 82 , New 83 , New 84 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH MAHAJAN , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


